महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई 
खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांची 
पदे दि.१/३/२०२३ ते दि.३१/८/२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत........... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२३/प्र.क्र.९०/५स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोचयोग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र .५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 


२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२२/प्र.क्र.७५/५स, 
दि.२१/९/२०२२ 

3) सहकार आयुकत व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/सह.न्याया/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/२०२३/२१६ दि.२१/२/२०२२३ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.८/२/२०२३ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांची पदे 
संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद दि.२१/९/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.२८/२/२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. प्रशासकीय कारणास्तव सदर दोन सदस्यांची पदे पुढे चालू ठेवणे 
आव्यक असून, त्यांना मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सदर २ अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२३ ते 
दि.३१/८/२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र.३ येथे नमूद दि.२१/२/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

सहकार विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधास उच्चस्तर सचिव 
समितीने दि.२१/१/२०११ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारीत आकृतिबंधाचा 
शासन निर्णय दि.५/५/२०११ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे . सदर सुधारीत आकृतीबंधामध्ये Sat 
अस्थायी पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या दि.१/९/२००४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.५/५/२०११ नुसार 
निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दि.५/५/२०१४ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार आयुक्‍त यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्ताव मा.मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून, 
वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन प्रस्ताव फेरसादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.८/२/२०२३ नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२३ ते 
दि.३१/८/२०२३ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या काळात 
सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता 
घ्यावी sant बाबही शासन निर्णयात नमुद केली आहे. 

सबब, शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश 
आहे, या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील 
दोन सदस्यांच्या पदांना दि.१/३/२०२३ ते दि.३१/८/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२ ३/प्र.क्र.९०/५स 


२. यावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही-२, ०१-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) संचालन व 
प्रजासन (०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५ ०१०२)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२०२४ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


3. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.८/२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१०१२३४३३०२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ००4९९ 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


ANIL JAYRAM 
CHAUDHRY कती 
(अनिल चौधरी) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई. 

विभागीय सहनिबंध सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे/नागपूर 

सदस्य, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई खंडपीठ पुणे / नागपूर द्वारा- प्रबंधक 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ 2, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /नागपूर. 

९. वित्त विभाग (व्यय - २ / अर्थसंकल्प - १९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव १३-स/ १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

११. निवडनस्ती - कार्यासन पस. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


